पोलीस अधिकारी व कर्मचारी अथवा त्यांचे 
कुटुंबिय यांना शासकीय पोलीस तिवासस्थानात 


महाराष्ट्र शासन 
गृह विभाग 
शासन निर्णय क्रमांक आरएसए;०७९७/१४५/प्रक्र,१०/पोल-७. 
मंत्रालय,मुंबई-३२, विनांक १८ नोव्हेंबर, २००५. 


वाचा:- १) शासन निर्णय, गृह विभाग, क्रमांकःआरएसए-०७९७/१४५/प्र.क्र.१०/पोल-७, 
विनांक ६ मे,२०००. | 
२) शासन निर्णय, वित्त विभाग, क्रमांकःघभाव/२०००/प्र.क्र,९७/२०००/सेवा-५, 
दिनांक १७ फेब्रुवारी,२००१ 
३) पोलीस महासंचालक,महाराष्ट्र राज्य,मुंबई यांच्या कार्यालयाचे क्र.पोमसं/२७/ 
५२/२२/शा.नि.मुदतवाढ/२००४, दिनांक २८ जानेवारी,२००५ चे पत्र 
४) पोलीस आयुक्‍्त,बृहन्मुंबई यांच्या कार्यालयाचे क्र.पोआ/कक्ष-८(७)/१३/०५, ' 
दिनांक २३ फेब्रुवारी,२००५ चे अ.शा.पत्र, 
प्रस्तावना:- पोलीस निवासस्थानात राहणारे पोलीस अधिकारी व कर्मचारी हे बदली 
“सेवानिवृत्ती aad सेवा निवृत्ती /बडतर्फी इत्यादी कारणास्तव, तसेच सेवेत. असलेले 
पोलीस अधिकारी व कर्मचारी मृत पावल्या नंतर त्यांचे कुटुंबियसुध्दा अन्य कारणास्तव 
त्यांना विलेल्या पोलीस निवासस्थानात राहण्यासाठी मुदतवाढ मिळणेकरिता शासनाकडे 
अर्ज करतात. उपरोक्त दोन्ही प्रकरणी अर्जदारांनी शासनाकडे मुदतवाढ मिळणेकरिता 
केलेल्या अर्जामध्ये बदलीच्या ठिकाणी पोलीस निवासस्थान उपलब्ध न होणे, सेवा 
निवृत्तींतरच्या अनुज्ञे रक्कमा न मिळणे, झालेल्या  शिक्षेविरुध्द 
न्यायालयाकडे/शासनाकडे केलेले अपील . प्रलंबित असणे, मुलांचे शिक्षण, परीक्षा, 
आजारपण, इत्यादी कारणे नमुद केलेली असलात. या सर्व बाबी विचारात घेऊन 
शासनाकडून मुदतवाढ दिली जात असे. तथापि पोलीस निवासस्थान दीर्घकाळासाठी _ 
ताब्यात ठेवून शासनाने दिलेल्या मुदतवाढीचा गैरफायदा घेंफयाची प्रवृत्ती दिवसेंदिवस 
वाढत असून त्यामुळे सेवेतील पोलीस अधिकारी व कर्मचा-यांना पोलीस निवासस्थाने 


मिळण्याकरिता दीर्घकाळ प्रतिक्षा करावी लागत आहे. सदर पार्श्वभुमीवर पोलीस 


A:-RSA-0797-145-CR-10 (7-2-2005-) 1 
रोटा/एच-1283(400-11-2005)-1 


2 
निवासस्थानात राहण्यास मुवतवाढ देण्याबाबत धोरण निश्‍चित करुन शासन निर्णय, गृह 


विभाग, क्र.आरएसए-०७९७/१४५/प्र,क्र,१०/पोल-७, दिनांक ६ मे,२००० अन्वये आदेश 
निर्गमित करण्यांत आले होते, तथापि सदर शासन निर्णयामध्ये कालौघात काही त्रुटी 
निदर्शनास आल्यामुळे सदर त्रुटी दूर करुन पोलीस अधिकारी/ कर्मचारी अथवा त्यांचे 
कुटुंबिण यांना शासकीय पोलीस निवासस्थानात राहण्यास मुदतवाढ देण्याबाबत 
सर्वसमावेशक सुधारित आदेश काढण्याचा प्रस्ताव शासनाच्या विचाराधीन होता. 
शासन निर्णय:- वरील सर्व बाबी विचारात घेवून पोलीस अधिकारी व कर्मचारी अथवा 
त्यांचे कुटुंबिय यांना शासकीय पोलीस निवासस्थानात राहण्यांस मुदतवाढ देण्याबाबतचे 
यापूवींचे आदेश अधिक्रमित करुन शासन खालीलप्रमाणे सुधारित आदेश देत आहे :- 
१. बदली/ सेवानिवृत्ती सक्तीने सेवानिवृत्ती/ बडतर्फी/ वैद्यकीय अपात्र/- बेपत्ता/ सेवेत 
असताना अकाली निधन इत्यादी प्रकरणी घटना घडल्यापासून पहिल्या ३ महिन्यांसाठी 
भाडेमाफ निवासस्थानाची सवलत अनुज्ञेय राहील. 
२: त्यानंतरच्या पुढील ३ महिन्यांसाठी मुदतवाढ देण्यांचे अधिकार संबंधीत पोलीस 
घटक प्रमुख यांना राहतील, सदर ३ महिन्यांच्या कालावधीसाठी शासन निर्णय, वित्त 
विभाग, क्र.धभाव/२०००/प्र,क्र.९७/२०००/सेवा-५, दिनांक १७ फेब्रुवारी,२००१ मध्ये मूळ 
वेतन श्रेणीच्या टप्प्यानुसार/ प्रत्यक्ष वाटप केलेल्या निवासस्थांनाच्या क्षेत्रफळाच्या प्रमाणात 
नमूद केलेल्या मासिक दराने अनुज्ञप्ती शुल्क वसूल करण्यांत. we. 
३. त्यानंतरच्या पुढील तीन महिन्यांसाठी मुदतवाढ देण्याबाबतचे अधिकार शासनाकडे 
राहतील. अशा प्रकरणी सदर प्रकरणाची योग्यायोग्यता तपासून मुदतवाढ देण्याबाबत 
अपर मुख्य सचिव (गृह) यांचे स्तरावर निर्णय घेण्यांत यावा. 
४. कोणत्याही पोलीस अधिकारी/ कर्मचारी यांना ९ महिन्यांपेक्षा जास्त मुदतवाढ 
देण्यांत येवू नये, तथापि खालील प्रकरणांमध्ये संबंधीत प्रकरणाची योग्यायोग्यता तपासून 
अपर मुख्य सचिव (गृह) यांचे स्तरावर निर्णय घेण्यात यावा :- 

अ) उपरोक्त नऊ महिन्यांचा कालावधी जानेवारी/ फेब्रुवारी/ मार्च मध्ये संपत 
असेल व संबंधीत पोलीस कर्मचाऱ्यांचा मुलगा/ मुलगी इयत्ता १० वी/ १२ वी च्या 
परिक्षेला बसला असेल तर अशा प्रकरणी शैक्षणीक वर्ष संपेपर्यंत मुदतवाढ देण्यांत यावी. 


*:न१६१-७ण्र-145-002-10 (7-2-2005-) 2 2 


Wy 2283-2 ay 


3 

ब) लॅसेच एकाद्या आपतादात्मक परिस्थितीत (एकाद्या अधिकारी/कर्मध!री 
यांच्यापैकी पत्ति-पत्नि या दोघांचेही निधन झाल्यास) त्यांच्या मुलांनी विनंती केल्यास अशा 
प्रकरणी मुदतवाढ देण्याबाबत निर्णय घेण्यांत यावा. 

क) कोणत्याही पोलीस अधिकारी/कर्मचारी यांना ९ महिन्यांपेक्षा जास्त मुदतवाढ | 
देण्यांत येवू नये.तथापि अनुकंपा कारणास्तव एखाद्या प्रकरणी सदर ९ महिन्यांच्या 
कालावधीत कर्मचाऱ्याच्या कुटुंबातील सदस्य पोलीस शिपाई पदी भरती झाल्यास सदर 
सदस्याचे प्रशिक्षण पुर्ण होवून प्रत्यक्ष नियुक्‍ती होईपर्यंत मुदतवाढ देण्याबाबत निर्णय 
घेण्यांत यावा. अशा प्रकरणी संबंधीत कर्मचाऱ्यांकडून "अ.क्र.५* मध्ये नमूद दराने दंडनीय 
शुल्क वसूल करण्यांत यावे. 

५. भाडेमाफ पोलीस निवासस्थानाची सवलत अनुज्ञेय असलेले अथवा नसलेले पोलीस 
अधिकारी व कर्मचारी अथवा त्यांचे कुटुंबिय यांच्याकडून सदर अधिकारी व कर्मचारी 
यांची बदली /सेवानिवृती /सक्‍्तीने सेवा निवृत्ती /बडतर्फी Agata अपात्र/ बेपत्ता /सेवेत 
असताना अकाली निधन या घटनेपासून खालीलप्रमाणे अनुज्ञप्ती शुल्क/ दंडनिय शुल्क 
वसुल करण्यात यावे:- 


] 7 
सक्तीने सेवानिवृत्ती 


A:-RSA-0797-145-CR-10" (7-2-2005-) 
T- 4293 -2 


घटक प्रमुख कालाबधीसाठी = विभाग,क्र.घभाव/२०००/ 
/बडतफी/वैद्यकीय निवासस्थानांची सबलत | प्र.क्र,९७/२०००/ 
अपात्र/ बेपत्ता/ सेवेत अनुज्ञेय राहील. सेवा-५, दिनांक १७ 
असताना अकाली फेब्रुवारी, २००१ मध्ये 
निधन इ. प्रकरणी मूळ वेतन श्रेणीच्या 
घटना घडल्यापासून टप्प्यानुसार/ प्रत्यक्ष 
पहिल्या ३ महिन्यांचा वाटप केलेल्या 
कालाबधी निवासस्थानाच्या 


अ.क्र. | मुदतवाढं मुदतवाढ देण्यास ] मुदतवाढ घेऊन राहणा-या व्यक्तीकडून वसूल 
कालावधी सक्षम असलेले | कराबयाचे अनुज्ञप्ती शुल्क / दंडनीय शुल्क 
* अधिकारी 
(१) (2) (३) __________ ()_________ 
भाडेमाफ निवासस्थानाची भाडेमाफ निवासस्थानाची 
सवलत ata असलेले सवलत अनुज्ञेय नसलेले 
पोलीस अधिकारी पोलीस अधिकारी  . 
ब कर्मचारी आणि व कर्मचारी औण/अथवा 
/अथवा त्यांचे कुटुंबिय त्यांचे कुटुंबिय 
ot ) (ब) 
संबंधित पोलीस | सदर ३ महिन्यांच्या | शासन , 


विभाग, क्र.घभाव/२०००/ 
प्र.क्र.१७/ २०००/ Baru, 
दिनांक १७ फेब्रुबारी,२००१ 
मध्ये मूळ बेतन श्रेणींच्या 
टप्प्यांनुसार/ प्रत्यक्ष बाटप 
केलेल्या निवासस्थानाच्या 
क्षेत्रफळाच्या . प्रमाणात 
नमूद केलेल्या मासिक 
दराने अनुज्ञप्ती शुल्क 
वसूल करंण्यांत यावे. ' 


क्षेत्रफळाच्या प्रमाणात 
नमूद केलेल्या मासिक 
दराने sree शुल्क 
पसल करण्यात यावे 
परोक्त अनु.क्र.(१) मध्ये 
नमूद केलेल्या वि. १७ 
फेब्रुबारी,२००१ च्या शासन 
निर्णवान्यये विहित केलेले 


आयोगांनुसार निश्‍चित 
करण्यात आलेल्या मूळ 
वेतनाच्या १० टक्‍के 
मासिक दराने दंडनिय 
शुल्क बसूल करण्यात 
यावे. 


परोक्‍्त अनु.क्र. (२) | प्रशासकोय विभाग | प्रती . चौ.फू.प्रती मास फू.प्रती मास 
मध्ये नमूद केलेल्या । [अपर मुख्य | रुपये १०/- या दराने | रुपये १०/- या दराने 
कालाबधीनंतरचे jaa? | दंडनीय शुल्क वसूल | दंडनीय शुल्क वसूल 
पुढील ३ महिने करण्यात यावे. करण्यांत यावे. 


(एकूण ९ महिन्या- 
पर्यंत) 


टीपः- उपरोक्त विवरणपत्रात नमूद केलेले मूळ वेतन विचारात घेताना बदली झालेले 
पोलीस अधिकारी व कर्मचारी यांच्या बाबतीत ते प्रत्यक्षात घेत असलेले मूळ वेतन, सेवा 
निवृत्त पोलीस अधिकारी व कर्मचारी यांच्या बाबतीत त्यांचे सेवानिवृत्तीच्या वेळी असलेले 
अंतिम मूळ वेतन, मृत अधिकारी व कर्मचारी यांच्या बाबतीत मृत्यूच्या वेळी ते घेत 
असलेले मूळ वेतन आणि बडतर्फी /सक्तीने सेवानिवृत्ती इ. प्रकरणी त्यांचे त्या त्या वेळचे 
अंतिम मूळ वेतन विचारात घेण्यात यावे.तसेच शासन निर्णय, वित्त विभाग, क्र.घभाव 
२०००/ प्र.क्र.९७/ २०००/ सेवा-५, दिनांक १७ फेब्रुवारी;२००१ मध्ये वेळोवेळी होणा-या 
सुधारणांप्रमाणे अनुज्ञप्ती शुल्काचा दर लागू करण्यात यावा 

६. मुदतवाढ घेणाऱ्या पोलीस अधिकारी व कर्मचारी अथवा त्यांचे कुटुंबिय यांच्याकडून 
we दंडनीय शुल्क वेळचेवेळी दरमहा वसूल करण्याबाबतची कार्यवाही संबंधीत 
पोलीस घटक प्रमुखांनी करावी. 


शै:-२५/-)797-145-("1१-10 (7-2-2008-) 4 
g-J-1283 -237 


5 
७. कोणत्याही पोलीस कर्मचाऱ्याला ९ महिन्यांपेक्षा जास्त, मुदतवाढ द्यावयाची नाही 


त्यामुळे अनुज्ञप्ती” दंडनिय शुल्क माफ करण्याचा प्रश्‍न उद्भवणार नाही. तथापि 
शासकीय निवासस्थानाचे अनुज्ञप्ती/ दंडनिय शुल्क माफ करण्याबाबत काही अर्ज प्राप्त 
झाल्यास अशा. प्रकरणी संबंधीत पोलीस घटक प्रमुखांचे अभिप्राय प्राप्त करुन अपर मुख्य 
सचिव (गृह) यांचे स्तरावर निर्णय घेण्यात यावा. 

८. सहायक पोलीस आयुक्त वा त्यापेक्षा वरिष्ठ दर्जाचे अधिकारी ज्यांनी स्वतःच्या 
मालकीचे निवासस्थान सवलतीच्या दराने भुखंड प्राप्त करुन, घरबांधणी अग्रीम घेवून, 
इत्यादी शासकीय सवलती प्राप्त करुन बांधले असेल व असे स्वतःच्या मालकीचे 
निवासस्थान. भाडयाने देवून भाडेमाफ शासकीय निवासस्थानात रहात असतील, अशा 
पोलीस अधिकाऱ्यांकडून दरमहा प्रति चौरस फूट रु.२०/- या दराने दंडनिय शुल्क- वसूल 
करण्यांत यावे. | 
: ९. एखादा पोलीस अधिकारी पूर्वीचे शासकीय निवासस्थान रिक्‍त न करता बदलीच्या 
ठिकाणी शासकीय निवासस्थान प्राप्त करीत असेल तर त्या कर्मचाऱ्यांकडून बदलीच्या 
ठिकाणी त्यांने शासकीय निवासस्थान स्विकारल्याच्या दिनांकापासून पूर्वीच्या शासकीय 
निवासस्थानाच्या वापरापोटी दरमहा प्रति चौरस फूट रु.२०/- या दराने दंडनिय शुल्क 
वसूल करण्यांत यावे. | | 

१०. एखादा पोलीस अधिकारी/ कर्मचारी राज्य गुप्तवार्ता चिंभाग,लाचलुचपत प्रतिबंधक 
विभाग अशा मुंबईमध्ये मुख्यालय असलेल्या आस्थापनांवर बदलून गेल्यानंतर अंतर्गत 
नैमणूक होवून दुसऱ्या जिल्हातील युनिट्समध्ये कार्यरत असेल तर त्याला बृहन्मुंबईतील 
शासकीय निवासस्थान ताब्यात ठेवण्याची मुभा असणार नाही. अशा प्रकरणी संबंधीलञ 
ी कर्मचाऱ्यांकडून "अ.क्र.५" मध्ये नमूद दराने दंडनीय शुल्क वसूल करण्यांत यावे. 

११. शासकीय निवासस्थानात राहण्यांस देण्यांत आलेली मुदतवाढ संपल्यानंतर संबंधीत 
पोलीस घटक प्रमुखांनी काढलेल्या निष्कासन आदेशाविरुध्द संबंधित पोलीस कर्मचाऱ्यांने 
मा.उपमुख्यमंत्री (गृह)/ मा.राज्यमंत्री (गृह) यांचेकडे निष्कासन आदेशास स्थमिती 
मिळण्यासाठी/ निवासस्थानात राहण्यांस मुदतवाढ मिळण्यांसाठी अर्ज केल्यास, अशा 
प्रकरणी जास्तीत जास्त एक महिन्यांपर्यंत स्थगिती/ मुदतवाढ देण्यांत यावी व अशा 


Av-RSA-0797-145-CR-10 (7-2-2005-) 3 
रोटा/एच-1283(400-11--2005)-3 


प्रकरणी संबंधीत पोलीस घटक प्रमुखांचे अभिप्राय प्त करुन एक महिन्यांच्या आत. 

अंतीम निर्णय घेण्यांत यावा. 

१२. हे आदेश निर्गमित झाल्याच्या दिनांकापासून अंमलात येतील. सर्व पोलीस घटक 

प्रमुखांनी सदर आदेशाचे काटेकोरपणे पालन करण्याबाबत योंग्य ती दक्षता घ्यावी. 
महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नांवाने, 


ee QC. 
on me 


सन. नाईकनवरे ) 
उप सचिव,महाराष्ट्र शासन,गृह विभाग 


प्रति, 


पोलीस महासंचालक, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई, 

व्यवस्थापकीय संचालक,महाराष्ट्र राज्य पोलीस गृहनिर्माण व कल्याण महामंडळ 
मर्यादित,वरळी, मुंबई. 

सर्व अपर पोलीस महासंचालक. 

सर्व विशेष पोलीस महानिरीक्षक. 

सर्व पोलीस उप महानिरीक्षक. 

सर्व पोलीस आयुक्‍त. 

सर्व पोलीस अधिक्षक. 

सर्व समादेशक (राज्य राखीव पोंलीस बल गट क्र. १ ते १३). 
सर्व प्राचार्य(पोलीस प्रशिक्षण विद्यालये), 

वित्त विभाग/सामान्य प्रशासन विभाग/सार्वजनिक बांधकाम विभाग. 
निवड नस्ती (कार्यासन पोल-७). 


1133 


As-RSA-0797-145-CR-10 (7-2-2005-) 
एच-1283 -3अ. 


